भाजीपाला WAS, फळरोपमळे व स्थानिक 
उदयाने (sia) (२४०१ १७२२) या 
लेखाशिर्षातर्गत २७ गौण बांधकामे 
बाबीखाली, अ) (१ जिल्हा फळरोपवाटिका 
निलंगा, जि.लातूर (२) तालुका 
फळरोपवाटिका चाकूर जि.लातूर (३) तालुका 
फळरोपवाटिका उमरगा जि. उस्मानाबाद ब) 
जिल्हा फळरोपवाटिका राजगुरूनगर जि. पुणे 
येथील प्रक्षेत्रावरील पायाभूत सुविधांच्या 
कामाच्या खर्चासाठी रु.३,१८,२९,६६०/- 
वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- फरोवा-२०२२/प्र.क्र.१३२/१३-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ३० जून, २०२३ 


संदर्भ: १) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ 2093 /विनियम,भाग-२, 
दि.१७-०४-२०१५. 
2) नियोजन विभाग शासन परिपत्रक क्र. ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/का-१४६१, 
दि.११/६/२०१८. 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/फलो-२/२७-गौण बांधकामे/नि.मा./१४१२९/२०२३, 
दि. २५/४/२०२३. 
४) कृषि विभाग शासन निर्णय क्र. फरोवा-२०२२/प्र.क्र.१३२/१३-ओ,दि.१४/६/२०२३. 


प्रस्तावना:- 

भाजीपाला रोपमळे,फळेरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य/योजनेत्तर) (२४०१ १७२२) या 
लेखाशिर्षातर्गत २७-लहान बांधकामे बाबीखाली अ) (१) जिल्हा फळरोपवाटिका निलंगा, जि.लातूर 
(२) तालुका फळरोपवाटिका चाकूर जि.लातूर (३) तालुका फळरोपवाटिका उमरगा जि. उस्मानाबाद 
ब) जिल्हा फळरोपवाटिका राजगुरूनगर जि. पुणे येथील प्रक्षेत्रावरील पायाभूत सुविधांच्या 
कामाच्या खर्चासाठीच्या प्रस्तावास कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी 
त्यांच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास तांत्रीक मंजूरी दिलेली आहे. तसेच संदर्भ Hy च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर प्रशासकीय मान्यतेनुसार 
वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 

भाजीपाला रोपमळे, फळेरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य/योजनेत्तर) (२४०१ १७२२) या 
लेखाशिर्षातर्गत २७-लहान बांधकामे या बाबीखाली मंजूरीच्या प्रस्तावास, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियमन भाग-२, दि.१७ एप्रिल,२०१५ मधील वित्तीय 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२२/प्र.क्र.१३२/१३-अञ, 


अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-५ मधील अ.क्र.१० परिच्छेद क्र.१३४ 
नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिक्षणासाठी ताब्यात नसलेल्या इमारतीच्या सर्वसाधारण 
दुरूस्ती व विशेष दुरूस्ती प्रशासकीय (वित्तीय) मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासनिक विभागास 
देण्यात आलेले आहे. तसेच नियोजन विभाग, शासन निर्णय, mate: ससमा- 
२०१०/प्र.क्र.४८/(भमाग-१)/ का-१४६१, दि.११ जून, २०१८ नुसार प्रशासकीय विभागास नवीन 
निवासी, कार्यालयीन व इतर बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या वित्तीय मर्यादेत रु.५.०० 
कोटीवरून रु.१५.०० कोटी एवढी वाढ करण्यात आली आहे. वरील बाबी पाहता खालील 
प्रस्तावास वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | शासकोय फळरोपवाटिका कामाचा प्रकार अंदाजपत्रकीय 
रक्‍कम (रूपये) 
अ) ।१) जिल्हा फळरोपवाटिका | संरक्षण भिंत बांधकाम, गेटजवळील बाजू ९,३०,०००/- 
निलंगा, जि. लातूर संरक्षण भिंत बांधकाम, वेअर हाऊसची | ९,३५,०००/- 

बाजू 
२) तालुका फळरोपवाटिका | संरक्षण भित बांधकाम, पश्चिम ते पूर्व बाजू । ९,९६,८००/- 
चाकूर जि.लातूर संरक्षण भिंत बांधकाम, दक्षिण ते उत्तर | ९,९९,७००/- 

बाजू 


3) तालुका फळरोपवाटिका | संरक्षण भित बांधकाम, ओढया जवळील | ९,८०,५०२/- 
उमरगा जि. उस्मानाबाद । बाजू शिवपूरी रस्ता उमरगा 


संरक्षण भिंत बांधकाम, नागदे निवास ९,७७,६५८/- 
समोरील बाजू शिवपूरी रस्ता उमरगा 


एकूण:- | ५८,१९,६६०/- 


बो ।जिल्हा फळरोपवाटिका | फळरोपवाटिकेचे प्रक्षेत्राभोवती संरक्षण | २,६०,१०,०००/- 
राजगुरूनगर जि. पुणे भिंत बांधणे 


एकुण अःब | ३,१८,२९,६६०/- 


२. सदर निधी हा भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य/ योजनेत्तर) 
(२४०१ १७२२) या लेखाशिर्षाखाली २७- लहान बांधकामे बाबीखाली सन २०२३-२४ साठी मंजूर 
केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


१) अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या साहित्याचे दर व एकामित्क फलोत्पादन अभियानामधील 


साहित्याचे दर यामध्ये तफावत आहे. अंदाजपत्रकातील साहित्याचे दर सध्या उपलब्ध 


असलेल्या बाजारभावाप्रमाणे असल्याची खात्री करून कार्यवाही करावी. 


२) एकात्मिक फलोत्पादन अभियान अंतर्गत दिलेल्या मापदंडा व्यतिरीक्त इतर घटक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२२/प्र.क्र.१३२/१३-अञ, 


समाविष्ट केले नसल्यास त्याची स्थानिक परिस्थितीनुसार जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी यांच्या स्तरावरून खात्री करून कार्यवाही करावी. 


३) बाबनिहाय मंजूर अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च करावा. 

४) वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ (सुधारणा दिनांक १७/४/२०१५) मधील 
तरतूदीचे पालन करावे. तसेच ज्या बाबीसाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, त्याच 
बाबीवर प्रचलित नियमानुसार खर्च करण्यात यावा. 

५) सदर निधी वितरीत करतांना कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची 
खातरजमा करावी. 


३ सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६०/२०२३/व्यय-१ 
दि.२१/०६/२०२३ रोजीच्या अभिप्रायास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२३०६३०१५१०४३३१०१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
HEMANT 


GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे.गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


q 
ia 


. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

. विभागीय कृषी सहसंचालक, पुणे / लातूर विभाग. 

. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, पुणे / लातूर / उस्मानाबाद. 

. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 

. महालेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 

. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / लातूर / उस्मानाबाद. 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. सहसंचालक SAM व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 
१०.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
११.कक्ष अधिकारी (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.निवड नस्ती (१३-अ) 


“0 (८२ GCM LL CK AW A -0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


